Reg . No . NPCITY / 236/ 2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक ४ ] शनिवार , जून ४ , २०१६ / ज्येष्ठ १४ , शके १९३८ 

[ पृष्ठे १, किंमत : रुपये ५५.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . ४ . 

___ जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
वाचा :- ( १ ) मोटार वाहन अधिनियम , १९८८ चे कलम ११५ . 

( २) शासकीय अधिसूचना - गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए- ५८९-सीआर-१०६१-टीआरए-२ , दिनांक १९ - ५-१९९०, MGGIV - A, dt . 20 -09 -1990P.668 


लोकांची जिवित हानी टाळण्याच्या दृष्टीने व रस्ता सुरक्षितेच्या दृष्टीकोणातून गोंदिया जिल्ह्यातील जिल्हा प्रमुख मार्ग क्र . ५४ नविन राज्य मार्ग 
क्र . ३५८ वर चिल्हाटी-ककोडी महाराष्ट्र राज्याचेसिमेपर्यंत २ कि . मी . अंतरापर्यंत जड वाहतुकीस प्रतिबंध करणे . 
क्रमांक - अका -दंड - कावि- ८७९ - २०१६. 

ज्याअर्थी, माझ्या असे निदर्शनास आले आहे की , राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ वर आधुनिक व संगणकीय सिमा तपासणी नाका , शिरपूर ( देवरी ) चालू 
झाल्याने ह्या मार्गाचा वापर न करता काही जड मालवाहू वाहने देवरी येथून चिचगड मार्गे राज्य मार्ग क्र . २७६ चा वापर करुन चिचगड येथून जुना (जिल्हा 
प्रमुख मार्ग क्र . ५४) नविन राज्य मार्ग क्र . ३५८ चिल्हाटी - ककोडी मार्गाने कल्लु बंजारा, छुरिया ( छत्तीसगड ) येथे प्रवेश करतात किंवा छत्तीसगड राज्यातून 
महाराष्ट्र राज्यात प्रवेश करतात व ह्यामुळे सदरच्या रस्त्याची क्षमता जड व अवजड वाहनाकरिता नसल्याने रस्त्याचा वापर करणा - या जनतेच्या जिवित हानी तसेच 
रस्ता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जनहितार्थ जुना (जिल्हा प्रमुख मार्ग क्र . ५४ ) नविन राज्य मार्ग क्र . ३५८ वरिल काही अंतरापर्यंत प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, मी , डॉ . विजय सुर्यवंशी, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी , गोंदिया मोटार वाहने अधिनियम , १९८८ चे कलम ११५ चे तरतुदीनुसार 
व संदर्भ क्र . ( २ ) शासकीय अधिसूचना गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए- ५८९ -सीआर - १०६१-टीआरए -२ , दिनांक १९- ५ - १९९० , MGGIV - A, Dt. 20- 09 - 1990 , 
P. 668 नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये माझ्या प्रभावाखाली असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील खालील मार्गाकरिता व वर्णनाच्या व 
आकारमानाच्या वाहनाकरिता मनाई आदेश जारी करीत आहे . 

प्रतिबंधीत क्षेत्र, वाहन , वजन व आकारमान : 

( अ ) गोंदिया जिल्ह्यातील जुना (जिल्हा प्रमुख मार्ग क्र . ५४ ) नविन राज्य मार्ग क्र . ३५८ ग्राम चिल्हाटी -ककोडी ते महाराष्ट्र राज्याचेसिमेपर्यंत २ 
कि . मी . अंतरापर्यंत वाहनाची एकूण नोंदणीकृत भारक्षमता १२००० कि . ग्रॉ . व त्यापेक्षा जास्त नोंदणीकृत भारक्षमता असलेली जड मालवाहू वाहने . 

( ब ) गोंदिया जिल्ह्यातील जुना (जिल्हा प्रमुख मार्ग क्र . ५४ ) नविन राज्य मार्ग क्र . ३५८ ग्राम चिल्हाटी - ककोडी ते महाराष्ट्र राज्याचे सिमेपर्यंत २ 
कि . मी . अंतरापर्यंत २.५ मीटर इतक्या उंचीपेक्षा व ३.०० मीटर इतक्या रुंदीपेक्षा जास्तीची मालवाहू वाहने . 

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक १५ - ६- २०१६ पासून अंमलात राहील . सदर अधिसूचना माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३१ - ५- २०१६ निर्गमित 
करण्यात येत आहे . 


गोंदिया : 
दिनांक ३१ मे २०१६ . 
ना .- एक - १ ( १३५२) . 


डॉ . विजय सुर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी, गोंदिया . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


( १ ) 


